महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७१०/प्र.क्र.१८४/पोल-१ 
मंत्रालय, दिनांक' ३१ मे, २०१०. 


वाचा:- शासन अधिसूचना क्रमांक- आयपीएस-१७१०/प्र.क्र.१८४/णेल-१, दिनांक: ३१ मे, २०१० 


शासन आदेश :- ए.एन.रॉय, भापोसे-१९७२ यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीनंतर 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई or पदावर नियुक्‍ती करण्याकरिता भारतीय पोलीस 
सेवेतील योग्य अधिकाऱ्याची शिफारस करण्यासाठी, मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे 
अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन 
श्री. डि. शिवानंदन, भाणोसे (१९७६), यांची महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या पदावर नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


TT णाच्या रु आवेशानस| ने 5 mes zs व नांवाने न्य 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसार व नावान, 


GPa? 


( कैलास बिलोणीकर ) 
अवर सविव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 
महासंचालक द पोलीस महानिरीक्षक. महाराष्ट्र डु 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
¢ महालेखापाल-५, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, भुंबई. 
* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
* मुख्य सचिव यांचे सचिव 
© मा.मंठ्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
9 मा.राज्यमंत्री (ग्रह) यांचे खाजगी सचिव 
* अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
+ प्रधान सचिव (विशेष) यांचे ache स्दीय सहायक 
* प्रधान सचिव (अ. oy), यांचे स्वीय सहायळ 
* लेखा अधिकारी. भाघोसे कक्ष, गृह विभाग. मंत्रालय, मुंबई 
. निवडनस्ती (योल-4१:. 


